महाराष्ट्र शासन 


ज्येष्ठता सूची 


उपसंचालक (माहिती), गट-अ (वरिष्ठ) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१७ स्थित 


अंतरिम ज्येष्ठता सूची. 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९६/३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ मार्च, २०१९ 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.-१२, 


२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/ प्र.क्र.१९६/का.-३४-अ, 


वाचा :- 
दि. २१.१०.२०११ 
दि. २५.१.२०१९ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील उपसंचालक (माहिती), गट-अ या संवर्गाची दि. १.१.२०१७ ची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून सदर ज्येष्ठता सूची संदर्भ क्रमांक २ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे.सदर परिपत्रकाच्या विषयातील शेवटच्या ओळीतील “अंतिम ज्येष्ठता सूची” ऐवजी “अंतरिम 


ज्येष्ठता सूची” असे वाचावे 


२. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास विनंती करण्यात येते की, सदर शुध्दीपत्रक सर्व संबंधितांच्या 


निदर्शनास आणावे. 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥१8॥8॥/9७॥[॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३०२११२२०४२४०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


oc ww A -5 


. निवड नस्ती. 


Ramkisan 
Narayanrao 
Musale 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 
DN: c=! nt of 


ion 
"400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.2 3f6332f6edfebdfb055bf154f99ecOb0d9 
€613209€20e7a215f026da6875ae, cn=Ramkisan 
Narayanrao Musale 

Date: 2019.03.02 11:23:44 +05'30° 


(XT. AT. मुसळे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
. संचालक (माहिती/प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


